नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या 
व्यक्तींच्या वारसास, जखमी होणाऱ्या 
व्यक्तींच्या सानुग्रह अनुदानात वाढ 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ब 
२ रा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१६. 

वाचा :- 
१) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब, दिनांक ३०.०५.२०१४ 


२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब, दिनांक 
०२.०८.२०१४ 


३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/२१-अ/१९५/आर्थिक 
मदत/४७/२००९, दिनांक ०५.०२.२०१६ चे पत्र. 

शुध्दीपत्रक: 

नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात बळी पडणाऱ्या व्यक्‍तींच्या वारसांना रुपये १ लक्ष ऐवजी रुपये ३ लक्ष 
इतके सानुग्रह अनुदानास संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक १ नुसार मान्यता दिली आहे व 
नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्‍तींना रु.७५,०००/- ऐवजी रु.१,५०,०००/- व 
किरकोळ जखमींना रु.२५,०००/- ऐवजी रु.५०,०००/- इतके सानुग्रह अनुदान संदर्भीय शासन 
निर्णय क्रमांक २ नुसार मान्यता दिली आहे. 
२. सदर दोन्ही शासन निर्णयामध्ये त्याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, १०९ 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) - ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
HERNIAS टाकण्यात यावा असे नमूद केळे आहे. त्याऐवजी आता उपरोक्त दोन्ही संदर्भाधीन 
शासन निर्णयामध्ये त्याबाबतचा खर्च "मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस 
(००) (०१) जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८)-३१, ५०-इतर खर्च " या लेखाशिर्षाखाली करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२२६१२५१४३५६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Vijay D Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


नीत | ou=Home, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

1] a y a | 2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab10bb427 
93fc26e38381 13296e7ff812051f6f, cn=Vijay D Patil 
Date: 2016.02.26 12:53:55 +05'30' 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा.मंत्री (गृह) / मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
६. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 
१२. पोळीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
१३. सर्व WA आयुक्‍त 
१४. सर्व पोलीस अधिक्षक 
१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १-२/लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७. सर्व कोषागार अधिकारी 
१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
२१. निवडनस्ती (वि.शा.१ ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


